उप विभागीय अभियंता या पदावरुन 
कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) या पदावर 
पदोन्नती / पदस्थापना. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः पीओजी-१११८/ प्र.क्र. २३२/ सेवा-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: १७ जून, २०१९ 


संदर्भ : शासन आदेशा क्रमांक : पीओजी-१११८/प्र.क्र.२३२/सेवा-१, दिनांक ७.६.२०१९ 
-: शुध्दीपत्रक :- 


संदर्भाधीन दिनांक ७.६.२०१९ च्या शासन आदेशान्वये सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत उप विभागीय 
अभियंता (स्थापत्य) या संवर्गात कार्यरत असलेल्या श्री. अनिळ गणपतराव करपे यांना कार्यकारी अभियंता 
(स्थापत्य) या पदासाठी विहित केलेल्या सेवाप्रवेश नियमानुसार, कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) या पदावर 
(असुधारित वेतनसंरचना पी.बी.-३ वेतन बँड रूपये १५६००-३९१०० ग्रेड वेतन ६६००/-) (सुधारित वेतन मेंट्रिक्स एस-२३ : 
६७७००-२०८७००) या वेतनश्रेणीत निवडसूचीच्या क्रमानुसार, निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात सेवाज्येष्ठतेनुसार खुल्या 
प्रवर्गातील रिक्‍त पदावर तदर्थ पदोन्नती देण्यात आली आहे. 


संदर्भाधीन शासन आदेझातील परिच्छेद १ मध्ये नमूद केलेले पदस्थापनेचे ठिकाण “कार्यकारी अभियंता, 
महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, मुंबई” याऐवजी “कार्यकारी अभियंता, पर्यटन संचालनालय, मुंबई” असे 
वाचण्यात यावे. 

श्री. करपे यांच्या संदर्भाधीन आदेशातील अन्य अटी / शा्तींमध्ये कोणताही बदल होणार नाही. 

सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१९०६१७१३१२३६५५१८ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


lly signed by Pal: jabanrao 
t tra, 0 


Palande Kisanrao "ss" 


|4911d765e05f227cdl 


७८4९ 
॥ iber=0408959d 1a26199fdc46e1 3b6a0 ‘Tecf2be242adc445 
abanrao ee 


2019.06.17 13:20:16 +05'30 


(किसनराव ब. पलांडे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


४6435९2008459637309519०९/ 


प्रत, 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
२. सचिव, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
३. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, मुंबई, 
४. संचालक, पर्यटन संचालनालय, एपीजे हाऊस, ४ था मजला, 3 दिनशा वाच्छा मार्ग, केसी कॉलेज जवळ, मुंबई-२०, 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः पीओजी-१११८/ प्र.क्र.२३२/ सेवा-१ 


५. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई / कोकण/ पुणे / नाशिक / औरंगाबाद / अमरावती/ 
नागपूर/ राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, नवी मुंबई, 
६. मुख्य अभियंता व प्रकल्प संचालक (बाह्य सहाय्यीत प्रकल्प) यांचे कार्यालय, सा.बां.विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
७. मुख्य अभियंता (विद्युत), मुंबई, 
८. मुख्यवास्तुश्यास्रज्ञ, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
९. संचालक, माहिती तंत्रज्ञान समन्वय केंद्र, हॉटेल सागर प्लाझा समोर, कँप पुणे, 
१०. श्री. अनिळ गणपतराव करपे, उप विभागीय अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, उरण, 
११. सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सर्व अधीक्षक अभियंते, 
१२. संचालक, उपवने व उद्याने, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य-१, मुंबई, 
१४. अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई / निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
१५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, रायगड, 
१६. सामान्य प्रशासन विभाग, का.-१२/१६-ब, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१७. मा.मंत्री, सा.बां. (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
१८. मा. मंत्री, सा. बां. (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई, 
१९. मा. राज्यमंत्री, सा. बां. (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
२०. मा. राज्यमंत्री, सा. बां. (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई, 
२१. प्रधान सचिव (सा.बां.), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक, 
२२. सचिव (रस्ते / बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक, 
२३. सर्व सह सचिव / उप सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२४. कार्यासन आस्था-१, आस्था-२, आस्था-३, सेवा-६, संगणक कक्ष, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
२५. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


